मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
आशियाई विकास बँक ADB अर्थसहाय्य 
अंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायोी-२०२३/प्र.क्र.९३/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, 24 मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०८ मार्च, २०२३ 


वाचा : 

१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, 
दिनांक ०६ जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, २०२२. 

शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्र. मुग्रायो/२०२२/प्र.क्र.४६९/बांध-४, दिनांक २० 
ऑक्टोबर, २०२२ 


— 


२ 


— 


3 


— 


8 


— 


4 


nS 


& 


nN 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/२४४६/२०२२, दिनांक ३० डिसेंबर, २०२२. 


७) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/१२०/२०२३, दिनांक ०९ जानेवारी, २०२३. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.९३/बांधकाम-४ 


शासन निर्णय: 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ आशियाई विकास बँक ADB अर्थसहाय्य 
अंतर्गत अकोला जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


कामाची ५ वर्षे | 
नियमित 
स्ट लांबी अंदाजित | देखभालव 
पॅकेज लांबी किंमत 
अ.क्र. तालुका ी रस्त्याचे नाव किंमत (रू. दुरुस्ती 
क्रमांक (कि.मी) a 
el) अंदाजी त 
VEDAS. 
al) 
रा. मा २७४ते 
a पाटखेड ७.२०० ५६०.४० ३६.६३ 
ADB रस्ता 
बार्शीटाकळी | AKO- | रा. मा.२७३ 
(०१ | ते महागाव - 
२ uae a ९.५७० ७४१.७६ ४८.४८ 
रस्ता 
रा.मा०६ते 
अंभोरा- 
ADB भगोरा - 
3 मुर्तीजापूर | AKO- | दुधलम- 92.640 १४०४.०८ ८३.०५ 
(II) ०२ कवठा ते 
पातुरनंदापुर 
रस्ता 
रा.मा २७९ 
बेलुरा (खु ते 
8 बेलुरा (J- | ६.७०० ५५८.७५ ३९.११ 
ADB रामा २८४ 
पातुर AKO - रस्ता 
(Il) 03 | प्रजिमा -२७ 
षु गी कहा ३.९१० ३८०.४२ २६.६२ 
बु] ते चेलका न न न 
रस्ता 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.९३/बांधकाम-४ 


कामाची ५ वर्षे । 
नियमित 
पॅकेज मा अंदाजित | देखभाल व 
पय पॅकेज लांबी किंमत 
अ.क्र. तालुका * रस्त्याचे नाव किंमत (रू. दुरुस्ती 
क्रमांक (कि.मी) eae 
लक्ष) अंदाजी त 
VEDAS. 
लक्ष) 
मुंडगाव ते 
६ अकोट शिरसोली ५.८०० ४६३.४९ ३२.४४ 
रस्ता 
अडगाव 
७ तेल्हारा (Qc धोंडा ९.४०० ७०६.५१ ५८.६ 
ARG रस्ता 
वाडेगाव ते 
८ बाळापूर oe बल्हाडी ७.१३० ५६६.७७ ३९.६७ 
रस्ता 
/<0- स 
.मा.२७९ 
अंगा (II) ०४ बादलापूर 
९ अकोला ते | ३.५०० २७९.९७ १९.६० 
मांजरी रस्ता 
एकूण ०९ कामे | ६५.८६० | ५६६२.१६ ३८४.२१ 


१. सदर कामे ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच, शासन परिपत्रक क्र. 
मुग्रायो-२०१९/प्र.क्र.9३/बांधकाम-४ दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या 
अधिकारानुसार प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ Bes देण्यात यावेत. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.९३/बांधकाम-४ 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे 
संकल्पन निश्चित करण्यात यावे. 

॥) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वन विभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात 
यावी. 

ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे / जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iv) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

७ प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दर पृथ:करण / 
रक्‍कम / दर पृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे. या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

४) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव 
अन्य कोणत्याही योजनेत / कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळ इत्यादी तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

vil) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

Vill) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

ix) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर 
कारखान्यापासून १५ कि. मी. त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार 
येत असल्याबाबत तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी 
करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद करण्याबाबत खातर जमा करावी. 
याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम 
अधिकारी / अभियंत्याची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.९३/बांधकाम-४ 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूळ यावरील भांडवली 
खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) बाहय सहाय्यीत प्रकल्प (०२) 
(०१) आशियाई विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प (बाहयहिस्सा 
(90%) (कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे सी. आर. सी. - ५०५४ ५२९८” तसेच राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष - 
(०२) (०२) आशियाई विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प (राज्य 
हिस्सा ३०%) (कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे सी. आर. सी. - ५०५४ ५३०४” या लेखाशीर्षाखाली 
दर्शविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०८११२५१३४९२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 

PRASHANT VINAYAKRAO 

Date: 2023.03.10 13:07:51 +05'30' 
(प्रशांत. वि. पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
2 अमु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३ सचिव मु'मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४ जिल्हाधिकारी, अकोला. 
५ खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा. वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
६) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
७ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला. 
८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, 


अमरावती विभाग, अमरावती. 
९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा 
अकोला. 
कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, अकोला. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 
माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र 
राज्य. 
१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


